वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील, निरिक्षक, 
वैधमापन शास्त्र या संवर्गाच्या सन २०१८ ते 
२०२२ या कालावधीतील प्रत्येक वर्षाच्या 
दि. १ जानेवारी २०२२ या दिनांकाच्या 
जेष्ठता यादया प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२२/प्र.क्र.०९/ग्रासं-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- ३०/०८/२०२२. 


संदर्भ क्र. १) अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण- 
२०१३/प्र.क्र.३०६/ग्रा.सं-३,दि. ०९/०५/२०१७. 
२) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांचे कार्यालयीन आदेशा क्र. वैमाशा/आस्था-२ 
/निरिक्षक/सेज्येया २०१७/२०१९/२११५,दि. १७/१०/२०१९. 
३) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांचे पत्र क्र. जेविसू (३८)-१४२२/ प्र.क्र.१/ 
वैमाशा-३/ १०४३, दि. १७/०८/२०२२. 


शासन परिपत्रक- 

नियंत्रक, वैध मापन aire यांनी संदर्भ क्र. २ येथील दि. १७/१०/२०१९ च्या आदेशान्वये 
वैध मापन ara यंत्रणेतील निरिक्षक,वैधमापन sina या संवर्गाची दि. १ जानेवारी २०१७ या 
दिनांकास अनुसरुन अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द केलेली आहे. संदर्भ क्र. १ येथील 
दि. ०९/०५/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निरिक्षक, वैधमापन शास्त्र या पदास राजपत्रित गट "ब" 
हा दर्जा देण्यात आलेला आहे. त्यानंतर आता वैध मापन शास्त्र, यंत्रणेतील निरिक्षक, वैध मापन शास्त्र 
या संवर्गाच्या सन २०१८ ते २०२२ या कालावधीतील प्रत्येक वर्षाच्या दिनांक १ जानेवारी या 
दिनांकाच्या स्थितीस अनुसरुन सामायिक तात्पुरत्या जेष्ठता यादया तयार करण्यात आल्या असून 
त्या या परिपत्रकासोबत परिशिष्ठ “अ येथे जोडण्यात आल्या आहेत. 


२. सदर तात्पुरत्या जेष्ठतासूच्या तयार करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे 
विनियमन ) नियमावली, २०२१ मधील नियम ५ (१) नुसार सदर जेष्ठता यादीमध्ये दि. १ जानेवारी 
२०१७ ते दि.३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधीमध्ये निरिक्षक, वैधमापन शास्त्र या संवर्गात नव्याने 
नियुक्‍त झालेल्या कर्मचा-यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. सदरहू सामायिक जेष्ठतासूची 
नियमितरित्या निरिक्षक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची 
आपापसातील जेष्ठता निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२२/प्र.क्र.०९/ग्रासं-३ 


३. सदर तात्पुरती जेष्ठतायादी प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून संबंधित कर्मचाऱ्यांनी 
१५ दिवसांत सदर यादीबाबत काही सूचना व हरकती असल्यास त्या नियंत्रक, वैध मापन 
शास्त्र यांच्यामार्फत शासनास सादर कराव्यात. विहीत कालावधीत आक्षेप/त्रुटी प्राप्त न 
झाल्यास जेष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील बरोबर असल्याचे गृहित धरुन अंतिम 
जेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 


४. नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी निरिक्षक, या संवर्गाची सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ठामधील तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची सदर संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या 
निदर्शनास आणावी. तसेच संबधित कर्मचाऱ्यांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबतची निवेदने प्राप्त 
झाल्यानंतर त्यामधील मुद्यांबाबतची माहिती नियंत्रक वैध मापन are कार्यालयातील 
अभिलेखानुसार तपासून पुढील १५ दिवसांमध्ये अभिप्रायांसह निवेदने शासनास सादर 
करावीत. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक 
२०२२०८३०१५३९४८३५०६ असा आहे. हे शासन परित्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SHITAL ANAND RAMTEKE 
S HITAL ANAND 00 
a 


RAMTEKE दण = 
(शितल रामटेके) 

अवर सचिव 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


१) सर्व संबंधित निरिक्षक,वैध मापन शास्त्र ( नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांच्यामार्फत) 


१) नियंत्रक, वैद्य मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य. मुंबई. 
२) सर्व विभागीय निरिक्षक, वैद्य मापन शास्त्र. 
३) निवडनस्ती (संग्रहार्थ ). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२२/प्र.क्र.०९/ग्रासं-३ 


शासन परिपत्रक क्र. वैमाशा २०२२/प्र.क्र.०९/ग्रासं-३ दि. ३०/०८/२०२२ सोबतचे परिशिष्ठ “अ 
१ संवर्गाचे नांव- निरिक्षक, वैध मापन शास्त्र 


२) वेतनश्रेणी- एस-१३ : ३५४००-११२४०० 
३) १ जानेवारी २०१८ ते १ जानेवारी २०२२ या कालावधीतील १ जानेवारी या दिनांकास अनुसरुन तात्पुरती सामाईक जेष्ठतासूची. 
येष्ठ शासकीय कर्मचाऱ्य संबंधित जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) (अ) नुसार | ज्येष्ठतेचा दिनांक सेवानिवृत्तीचा | 
क्रमांक नांव पदावरील संवर्गात प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 
नियुक्तीचा मार्ग दिनांक 
शिक २ 3 3 4 & 9 ८ ९ 
दि. १ जानेवारी २०१८ च्या स्थितीस अनुसरुन जेष्ठतासूची (१ जानेवारी २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत नियुक्त कर्मचाऱ्यांची ) 
निरंक 
दि. १ जानेवारी २०१९ च्या स्थितीस अनुसरुन जेष्ठतासूची (१ जानेवारी २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत नियुक्त कर्मचाऱ्यांची ) 
निरंक 

दि. १ जानेवारी 2020 च्या स्थितीस अनुसरुन जेष्ठतासूची (१ जानेवारी २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०१९ या कालावधीत नियुक्त कर्मचाऱ्यांची ) 
| 9 | stg eit वाघमारे पदोन्नती ०८-०८-१९६३ अजा २३.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ ३१.०८.२०२१ 
२. श्री. स.आ.दराडे पदोन्नती ०४.०६.१९८३ भज ड २३.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ ३०.०६.२०४१ 
३. श्री. द.जा. पाटील पदौोन्नती ०१.०६.१९७१ भज-ड २१.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ ३१.०५.२०२९ 
४. श्री. दि. दा. दंढारे पदोन्नती २८.०६.१९७१ इमाव २३.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ ३०.०६.२०२९ 
षु श्री. वि. पा. सभादिडे पदोन्नती १९.०३.१९८९ अजा २१.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ ३१.०३.२०४७ 
६ श्री. स.वि. खेडीकर पदोन्नती १९.०६.१९७८ खुला १९.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ ३०.०६.२०३६ 
७ श्री. ना. शो. वाघ पदोन्नती ०१.०६.१९७२ इमाव २३.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ ३१.०५.२०३० 
श्री. कु. भि. राजपूत पदोन्नती २३.०८.१९८४ खुला २३.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ ३०.०८.२०४२ 
श्री. रु. नि. फुलझेले पदोन्नती ०९.०६.१९६९ अजा २३.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ ३०.०६.२०२७ 
| ao | श्री. अ. भा. गोसावी पदोन्नती ०२.०५.१९६३ भज ब २१.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ ३१.०५.२०२१ 
| 99 | श्री. भु. लि. हारोडे पदोन्नती २७.०६.१९९१ भजब २२.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ ३०.०६.२०४९ 
१२ श्री. वि. सो. झरेकर पदोन्नती ३०.१०.१९६८ अजा २३.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ ३१.१०.२०२६ 
१३ श्री.सं. सा. गुंबाडे पदोन्नती ०१.०८.१९६९ अज २५.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ ३०.०७.२०२७ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२२/प्र.क्र.०९/ग्रासं-३ 


१४ श्री. धु. सो. वाघमोडे पदीन्नती ०६.०६.१९८० भज क १२.११.२०२० १९.०९.२०१९ ३०.०६.२०३८ 
१५ श्री. रा. न. मोरे पदोन्नती २२.०२.१९७३ इमाव १९.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ २८.०२.२०३१ 
१६ श्री. दि.स. वाघमारे पदोन्नती ०७.०६.१९७५ अजा २१.०९.२०१९ २१.०९.२०१९ ३०.०६.२०३३ 
१७ श्री. सं.ग. घुमाळे पदीन्नती १६.०६.१९७२ खुला २३.०९.२०१९ २१.०९.२०१९ ३०.०६.२०३० 
१८ श्री. चं.व. गायकवाड पदौोन्नती १२.०३.१९७० अजा २३.०९.२०१९ २१.०९.२०१९ ३१.०३.२०२८ 
१९ श्री. दे.के.खरोटे पदोन्नती २५.११.१९७४ इमाव २४.०९.२०१९ २१.०९.२०१९ ३०.११.२०३२ 
२० श्री. दि.प्र.गायकवाड पदोन्नती ११.०४.१९७५ अजा ३०.०९.२०१९ २१.०९.२०१९ ३०.०४.२०३३ 
२१ श्री. सं.भि ted पदौोन्नती १५.०३.१९७३ अजा २१.०९.२०१९ २१.०९.२०१९ ३१.०३.२०३१ 
२२ श्री. वि. म. चिट्टलवाड पदोन्नती १९.०१.१९८३ अज २२.०९.२०१९ २२.०९.२०१९ ३१.०१.२०४१ 
दि. १ जानेवारी २०२१ च्या स्थितीस अनुसरुन जेष्ठतासूची (१ जानेवारी २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२०) या कालावधीत नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांची 
निरंक 
दि. १ जानेवारी २०२२ च्या स्थितीस अनुसरुन जेष्ठतासूची (१ जानेवारी २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१) या कालावधीत नियुक्त कर्मचाऱ्यांची 
२३ श्री. वि. व. घरत पदोन्नती ०६.०७.१९६८ खुला २५.११.२०२१ २३.११.२०२१ ३०.०७.२०२६ 
२४ श्री. गो. भि. पवार पदोन्नती २५.०२.१९७५ वि.जा.अ. २३.११.२०२१ २३.११.२०२१ २८.०२.२०३३ 
२५ श्री.रा. का. राजगुरु पदोन्नती ०१.०६.१९७० इमाव २३.११.२०२१ २३.११.२०२१ ३१.०५.२०२८ 
२६ श्री. स. का. पाटील पदोन्नती ०३.०१.१९७१ इमाव ३०.११.२०२१ २३.११.२०२१ ३१.०१.२०२९ 
२७ श्री. मि. म. पावसकर पदीन्नती २२.०७.१९७४ खुला २४.११.२०२१ २३.११.२०२१ ३१.०७.२०३२ 
२८ | att. St. कि. तांदळे पदोन्नती १०.०३.१९७३ खुला 23.99.2029 23.99.2029 39.03.2039 
२९ श्री. बा. बा. दाभोळकर पदोन्नती २०.०६.१९७५ इमाव २९.११.२०२१ २३.११.२०२१ ३०.०६.२०३३ 
३० श्री. प्र. वि. येडे पदोन्नती ०२.०४.१९८० इमाव २३.११.२०२१ २३.११.२०२१ ३०.०४.२०३८ 
३१ श्री. ना.बा. अष्टके पदोन्नती २९.०१.१९७० इमाव २५.११.२०२१ २४.११.२०२१ ३१.०१.२०२८ 
३२ श्री. वि. ज. पोटकटारे पदोन्नती १८.०५.१९६८ इमाव ३०.११.२०२१ २४.११.२०२१ ३१.०५.२०२६ 
३३ श्री. रा. ना. कोदे पदोन्नती १९.०५.१९६८ इमाव २४.११.२०२१ २४.११.२०२१ ३१.०५.२०२६ 
३४ श्री. उ. श्री. कोळी पदोन्नती १९.०३.१९७६ विमाप्र ३०.११.२०२१ ३०.११.२०२१ ३१.०३.२०२४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


